महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम 

दिनांक १४ ऑगस्ट, २०११ रोजी मोहिमेची 
जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास 
मंजुरी देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा १०११/१२७२/प्र.क्र.९७/२०११/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक - १५ डिसेंबर, २०११. 


वाचा : - १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-तंमुगा १००८/ प्र.क्र.-४२/ २००८/पोल-१५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८. 

शासन निर्णय - शासन निर्णय, गृह विभाग, दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ मधील तरतुदीनुसार महात्मा 
गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच राज्यातील निविध वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०११-१२ या पाचव्या वर्षातील अंमलबजावणी दि.१५ 
ऑगस्ट, २०११ पासून सुरु झाली आहे. संदर्भीत दि.१४ ऑगस्ट,२००८ च्या शासन निर्णयामधील 
तरतुदीनुसार राज्यातील ग्रामपंचायतीनी दि.१५ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट २०११ या कालावधीत ग्रामसभा 
घेऊन मोहीमेतील सहभाग निश्‍चित करावयाचा आहे ग्रामपंचायतीना त्या संबंधीची माहिती erat यासाठी 
दि.९४ ऑगस्ट २०११ रोजी राज्यातील सर्व "ब" ब "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून मोहिमेची ४०० 
चौ.से.मी आकाराची कृष्णधवल जाहिरात माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालया मार्फत प्रसारीत 
करण्यात आली होती. त्यासंबंधीची ३५० वृत्तपत्रकाची देयके विभागास प्राप्त झाली असून त्याची यादी 
सोबत जोडली आहे. त्यानुसर सदर जाहीरात प्रसारणासाठी रुपये १३,६०,१००/- (अक्षरी रूपये तेरा लक्ष 
साठ हजार शंभर फक्त) इतका खर्च आला असून सदर खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 

2. या देयकात लावलेले दर संबंधीत जिल्हामाहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच 


माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित केलेल्या दरानुसार तपासून त्याप्रमाणे संबंधित वृत्तपत्रांना 


देयकाची अदायगी करण्यात येत आहे. 
द; प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च AGA अदा करण्यात आलेला नाही. 
¥. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची 


जाहिरात, प्रसिध्दी व प्रचार यावर करण्यात आला असून सदरचा खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब करुन 


करण्यात आला आहे. 
D:\POL-15\POL -15\201 1\cr 97.gr lwp 1 


= पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे प्रस्तुत B40 वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये 
१३,६०,१००/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष साठ हजार शंभर फक्त) इतक्या रकमेइतक्या तरतूदीचे 
जिल्हानिहाय वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या 
रकमेचे धनादेश तयार करुन त्याचे वितरण करतील. 

द. या बाबीबर होणारा खर्च रुपये १३,६०,१००/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष साठ हजार शंभर 
फक्त) गृह विभाग, मागणी क्रमांक-बी-१ "प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव 
मोहिम (२०५५०५३३) २६-जाहिरात व प्रसिध्दी " याखालील सन २०११-१२ या वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून ब मासिक निधी विवरण पत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

छ. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून, त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०११९२१७०६४०१९१२१९००१ असा आहे. 

टर सदरचे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


६२७/११/व्यय-७ दि. ५.१२.२०११ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ayn 


(fa. पो. थोरात) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, लेखा ब कोषागारे, मुंबइ; 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२/ अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
निवडनस्ती,कार्यासन पोल-१५ 


3.३. ३५३३३ 


D:\POL-15\POL -15\201 1\cr 97.gr lwp 2 


